दि चिल्ड्रेस्‌ एड सोसायटी, मुंबई येथील 
ईमारत बांधकाम व दुरूस्तीच्या १३ कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०१९/प्र.क्र.०६/का-८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- १७ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- 
१. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र- विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, 
दि.२०/९/२०१९ 
२. कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई यांचे पत्र क्र.उर्मुवि/प्रशा-२/चेंबुर/६२१६, १०/०८/२०२१ 
प्रस्तावना :- 


दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी, मानखुर्द आवारामध्ये चेंबूर चिल्ड्रेन्स होम, मतीमंद बालगृह, अतिरीक्त 
निरिक्षणगृह/बालगृह, प्राथमिक व माध्यमिक हायस्कुल व बाल कल्याण नगरी अशी ५ युनिट कार्यरत आहेत. 
सदर आवारामधील १३ कामांची अंदाजपत्रके वाचा क्र. २ वरील पत्रांन्वये प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली 
आहेत. वित्त विभागाच्या वाचा क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार 
सदर १३ कामांच्या अंदाजपत्राकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासन विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
दि चिल्ड्रेन्स्‌ एड सोसायटी, मुंबई येथील वाचा क्र. २ वरील पत्रांन्वये सादर पुढील १३ ईमारत बांधकाम 
व दुरूस्तीच्या कामांच्या अंदाज पत्रकांना या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


ae कामाचे स्वरुप रक्‍कम रुपये) 
aa MOW to Children Aid Society, Balkalyan Nagari, Boys & Girls 23, 40,2 §9/- 
Hostel Bldg., Mankhurd. Repairs to plastering & painting. 
Q MOW to Special Observation Home of Childem Aid Society at 34,192, 294/- 
Mankhurd. Construction of Sump, Pump House & Water supply 
line. 
3 MOW to Superetend Special Observation Home Bldg. at 2,80, 20G/- 
Mankhurd. Internal plastering & painting. 
X MOW to Chembur Childern Aid Society at Mankhurd. 219,24, 000/- 
Construction of Sump, Pump House & Water supply line. 
ष्‌ MOW to Children Aid Society High school. Repairs to Doors & ७,८८,८६५/- 
windows at Mankhurd. 
६ MOW to Chembur Childern Home, Children Aid Society. Repairs १४,५५,७११/- 
to Existing well & structural steel at Mankhurd. 
(9 MOW to Children Aid Society at Mankhurd. Construction fo 2,90 ,944/- 
P.C.C. work near drinking water passage. 
८ MOW to Home boys Hostel Building, Ladies Hostel Building, ८५,७९,४१९/- 
Jain Hospital, ITI Building of Children Aid Society at Mankhurd. 
Repairs to waterproofing (Nilobit) 
९ MOW to Bal kalyan Nagari. Repairs to Toilet block, Boy's & १३,४७,७४७/- 
Girls Hostel. 


शासन निर्णय क्रमांकः चिएसो-२०१९/प्र.क्र.०६/का-८ 


fae ० MOW to Pitruvatsalya Bldg. Renovation of Toilet block, ८,८२,७९१/- 
| १3 MOW to Special Observation Home at Mankhurd. Renovation to 2,819, 20¢/- 
toilet block, Boy's & Girls Hostel. 
१२ MOW to C.C. Home staff Qrts.. Repairs to plaster & painting at ९,०१,५५५/- 
Mankhurd. 
93 MOW to MDC Home, Pitruvatsalya Bldg. Repairs to Intemal & 20,0 §3/- 
plaster & Painting. 
एकुण २,४६,९१,७३४/- 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र- विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग- 
२, दि.२०/९/२०१९ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-५, अनुक्रमांक ३ व 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-१, ४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील 
भांडवली खर्च, (००) (०१)-मोठी बांधकामे, महिलांसाठी बांधलेल्या शासकीय संस्था (कार्यक्रम (४२३५ ०२५१ 
या लेखाशिर्षातर्गंत व इतर खर्च (00)(02) आस्थापना खर्च (कार्यक्रम) (४२३५ ०२६२) व (00)(03) हत्यारे व 
संयंत्रे कार्यक्रम) (४२३५ ०२७१) या लेखाशिर्षातर्गंत अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 
४. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०८१८११४८३५९९३० असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO, 
VA R U D KA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Mi tra, 
.d93c4961d9808687724048296211d7af97ecfd40d 


20: 
7967c43d20b360d83ce0fa6, 
pseudi 58C42BF9F 3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E425, 
64DB, 


\ber=7EBBBC37 12E8D459EF90BF7AAE4EA46E9CA 


Numi 
EBDDS50CFECDE2EE7CE0454FA0416A, cn=VARUDKAI 
MAHESH ASH( 
९: 2021.08.18 13:10:36 +05'30" 


(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

99. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उपायुक्त (बाळ विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

१४. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई 

१५. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, मुंबई व मुंबई उपनगर 

१६. निवड नस्ती, का-०८. 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


